"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या 
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध 
समित्या गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-११ जुले, २०२४. 


संदर्भ:- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, 

दि.२८.०६.२०२४ व दि.०३.०७.२०२४. 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा 
करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात 
"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या दि.२८.०६.२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अंशात: सुधारणा करुन दि.०३.०७.२०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. 

"मुख्यमंत्री-नाझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विविध 
समित्या गठीत करण्याची बाब विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय :- 

"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे समित्या गठीत करण्यात येत आहे:- 
ओ) लाभार्थी नोंदणी Portal समिती:- 


अ.क्र पदनाम समितीमधील पदनाम 
| 9 | अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, सदस्य 
मुंबई 
३ | सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा:- 


१) "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या अपेक्षित लाभार्थ्याची संख्या विचारात घेवून 
कालबध्द पध्दतीने त्यांच्या नोंदणीसाठी योजनेचे पोर्टल तयार करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, 


2) सदर पोर्टल “Go live” करणे. 
3) योजनेच्या पोर्टलच्या वापरासंदर्भात भविष्यात येणाऱ्या अडी-अडचणीचे निराकरण करणे. 


ब) लाभार्थी निश्चिती समिती:- 
अ.क्र पदनाम समितीमधील 
पदनाम 
यि प्रधान सचिव (नवि -२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, अध्यक्ष 
मुंबई 
प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३ ।सचिव, लेखाव कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा:- 


१) केंद्र/राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थीची (उदा.>॥॥-५<॥5/॥९, POSHAN, 
MGNREGS, PM-Svanidhi, JSY, PMMVY व अन्य तत्सम योजन) मुख्यमंत्री माझी लाडकी 
बहीण योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी गाव पातळीवर Unique List उपलब्ध करुण देणे. 

२) ज्या महिला राज्य शासनाच्या कोणत्याच योजनेच्या लाभार्थी नाहीत त्यांची नव्याने स्वतंत्रपणे 
नोंदणी झाल्यानंतर त्यांच्या याद्या तयार करण्याची पध्दत ठरविणे. 

३) उपरोक्त प्रमाणे दोन्ही प्रकारे तयार होणाऱ्या याद्यांतील पात्र लाभार्थ्याना लाभ देण्याकरिताची 
पध्दती निश्चित करणे. 


क) लाभ अदायगी प्रणाली समिती:- 
अ.क्र पदनाम समितीमधील पदनाम 
।_१__| अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | सचिव, लेखा व कोषागारे, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
3 | संचालक, लेखा आणि कोषागारे सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा:- 


१) “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेंतर्गत उपरोक्त प्रमाणे पात्र प्रत्येक महिलेला तिच्या 
आधार लिंक केलेल्या स्वत:च्या सक्षम बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit 
Transfer) पध्दतीने सदर योजनेचा STH जलद गतीने देण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करणे. 

२) आव्यक त्या ठिकाणी संबंधित बँक/पोस्ट पेमेंट बँक, National Payments Corporation of 
India (NPCI) आदि यंत्रणांशी समन्वय साधून लाभ अदायगीमध्ये सुसूत्रता व गती आणणे. 

३) या संदर्भात भविष्यात येणाऱ्या अडी-अडचणीचे निराकरण करणे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे गठीत तिन्ही समित्या मुख्य सचिव यांना दैनंदिन अहवाळ/माहिती सादर 
करतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.१६६/कार्या-२, 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१११७१३२२३०३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUJATA MANOJ 
SAUNIK 


(सुजाता सौनिक) 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. विभागीय आयुक्‍त (सवी, 
१२. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
१३. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 
१४. जिल्हाधिकारी (सवी, 
१५. महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
१६. महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
१७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१९. सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. सर्व सह AYA Sy आयुक्‍त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२१. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 
२२. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 
२३.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने), 
२४. निवड नस्ती, कार्यासन-२ 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


